वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
येथील आयुक्‍त (वै.शि.) यांच्या कार्यालयाचे 
नूतनीकरण करण्याच्या विविध बांधकाम 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीएमआर-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रश्ञा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०३/०३/२०२२ 


वाचा: १) आयुक्त (वे.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संवैशिवसं/नुतनीकरण व विविध कामे/ ज-२ संचालनालय खरेदी विभाग/ ९८८/ 
२०२२, दिनांक ११/०२/२०२२.. 

२) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संवैशिवसं/आयुक्‍त कार्यालय सा.बा./प्रशा मा/ ज-२/ १७८१/ २०२२, दिनांक 
2¢/02/2022. 

शासन निर्णय :- 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 


येथील आयुक्‍त (वै.शि.) यांच्या कार्यालयाचे नूतनीकरण करणेच्या अनुषंगाने रु.१,२१,२९,३७७/- 


(अक्षरी एक कोटी, एकवीस लक्ष, एकोणतीस हजार, deal सत्त्याहत्तर मात्र) इतक्या रक्कमेच्या 


खालीलप्रमाणे नमूद चार स्वतंत्र बांधकाम अंदाजपत्रकांना काही अटी व शातींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अनु.क्र. बांधकामाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 

१. |Renovation of Commissioner office (Providing and fixing ३०,४४,३३३/- 
table, sofa, chair and glass etc.) 

2.  |Renovation of Commissioner office (Providing and fixing 30,84 ,02¢/- 
storage sign boards, table etc.) 

3. |Renovation of Commissioner Office (Providing and fixing 30,80, 83¢/- 
window, aerecon panel, tiles, plaster, painting and granite 
etc.) 

8,  |Waterproofing treatment to Commissioner office २९,९१,७७८/- 


एकूण अंदाजीत रक्‍कम (रुपयांमध्ये) १,२१,२९,३७७/- 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमआर-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रश्ञा-१ 


अटीव शर्ती :- 


१) 
२) 


4) 


2. 


सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पूर्तता करण्यात यावी. 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 


महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 


२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 


केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२ /प्र.क्र.१७७ / 


तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 


नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 


वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तावित उपरोक्त बांधकाम ज्या इमारतीवर करण्यात येणार आहे ती इमारत नवीन 
बांधकाम करण्यासाठी सुरक्षित व मजबूत आहे, याबाबत सक्षम प्राधिका-याची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 


यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणाऱ्या निधीतून 


भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरीळ भांडवली खर्च 


03, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 


१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


(४२१० १७३६) ५३- मोठी बांधकामे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमआर-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रश्ञा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-२०१२ / प्र.क्र.३० / 2093 / विनियम, 


भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग- 


५ अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार 


प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०३११४०५९२७१३ असा आहे. हा निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.03.03 13:57:09 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर 317) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 


) 

) 

) 

) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई 

) महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 


कार्यकारी अभियंतामुंबई ,विभाग (सार्वजनिक बांधकाम) एकात्मिक घटक , 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 


अधिष्ठाता, सर ज ,समूह रुग्णालये.जी.मुंबई 
१०)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

92) निवडनस्ती (प्रश्ञा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


